महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१०५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


संदर्भ - सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.२५/०५/२०१८ 


आदेशा 

श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१/०५/२०१९ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. 
२. आताया आदेशान्वये श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव यांना राज्य माहिती आयोग, पुणे 
खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर दि.०१.०६.२०१९ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच 
दि.३१.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्रीमती खानविलकर, अवर 
सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२२१०५५९१८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


. 
| m t | a Z Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63b 


Mushtaque Kazi ८० वा 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव तथा उप सचिव, राज्य माहिती आयोगपुणे खंडपीठ ,, 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


०८ “७ A -0 


